आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी सन २०२१-२२ च्या मंजुर 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेलया निधीतुन औषधी व औषधी 
साहित्य खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामारफत करण्यासाठी सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७, 
दि.०२/०३/२०२२ 
२) सहसंचालक, खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र क्र.७६९९- 
७००/आसेआ/खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२१-२२ मध्ये प्रस्तावित हाफकीन महामंडळ 
स्वउत्पादीत बाबींच्या थेट खरेदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबात/२०२३ 
दि.०१/०२/२०२३ व दि.०१/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन, HWC व NPCDS 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७, दि.०२/०३/२०२२ अन्वये 


रु.७१.३२ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.२९/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी असे कळविले आहे की, 


त्यांच्याकडील स्वउत्पादीत बाबींची त्यांनी निर्धारित केळेल्या दरानुसार थेट पध्दतीने खरेदी 


करण्यासाठी यापुर्वी दि.०२/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 


बाबनिहाय रकमेच्या मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित संख्येची हाफकीन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


महामंडळाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार खरेदी करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत विनंती केळेळी आहे. सद्यिस्थतीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 


अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत 


खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्याच्या अधिन राहून सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन, HWC व NPCDS 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७, दि.०२/०३/२०२२ अन्वये 


रु.७१.३२ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.२९/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार त्यांच्याकडील 


स्वउत्पादीत बाबींची त्यांनी निर्धारित केलेल्या दरानुसार थेट पध्दतीने खरेदी करण्यासाठी यापुर्वी 


दि.०२/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबनिहाय रकमेच्या 


मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित संख्येची हाफकीन महामंडळाने निर्धारित 


केलेल्या दरानुसार खाळीळ विवरणपत्रामध्ये नमुद केल्यानुसार रु.११.१७ कोटी इतक्या खर्चाची 


खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता खरेदी करावयाच्या बाबींच्या सुधारित 


दरांचे विवरणपत्र :- 


Statement of Items required REVISED ADMINISTRATIVE APPROVAL @ Proposal for F.Y.2021-22 


(NHM Budget) 


Sr. No. 

of Item 

in A.A. 
GR 


Scheme 


Budget 
Source 


Quanti 
ty 


Rate as Original 
per A.A. 
A.A. Amount 


Amount 
Required 
as per 
New 
Rate 


Differenc 
ein 
Amount 


Revised 
Procure 
ment 
Quantity 
wer.t. 
Original 
A.A, 
Amount 


Final 
Revised 
Amount of 
Purchase 


ति 


le 


| te 


शिक 


१२ 


१३ 


Co 


ugh Expectorant 


Anti Snake Venom Serum 


NHM 
Budget 
2021- 
22 / 
02.03. 
2022 


74 


HWC 


NHM 


62500 


514.25 32140625 


560 


35000000 


2859375 


57300 


32088000 


Ca 


p. Amoxycillin 250 mg 


NHM 
Budget 
2021- 
22 / 
02.03. 
2022 


16 


HWC 


NHM 


40000000 


0.9485 37940000 


2.74168 


109667200 


71727200 


13838200 


37939916 


Ca 


p. Amoxycillin 500 mg 


NHM 
Budget 
2021- 
22 / 
02.03. 
2022 


17 


HWC 


NHM 


20000000 


1.7093 34186000 


4.7104 


94208000 


60022000 


7257000 


34183373 


Tab. Metformin 500 mg 


NHM 
Budget 
2021- 
22 / 
02.03. 
2022 


रि 


HWC 


NHM 


30000000 


0.25 7500000 


1.6576 


49728000 


42228000 


4524000 


7498982 


Previous A.A. Total Amount Rs. 


111766625 


REVISED A.A. Total Amount Rs. 


111710271 


वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या रु.१११७.१०७१ लक्ष इतक्या खर्चाच्या बाबींच्या खरेदीस 


खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


अटीव शर्ती :- 


(१ सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया/ Gem Protal 


वर राबविण्यात यावी. 


Q) सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 


खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 


असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


कंपनीला फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 


जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 


करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४॥ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे Gem 


पोर्टल, इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority यांच्याकडील उपलब्ध 


असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबीची खरेदी 


केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झाळेले न्युनतम दर निविदेकरीता 


मागणी नोंदविताना अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रकियेअंती दर निश्चित 


करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 


करण्यात यावी. 


(५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) 


असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७ तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत 


विविध लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातुन 


भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पुर्ण होईल याची 


दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही तपासून घेण्यात 


यावी. 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feel (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


(११) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी 


दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 


प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 


आवश्यक प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५२१७९४१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R A F N R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


KUDALE ee 
(राजेंद्र वि. कुडले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


ल. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


AN AD 


(>. 


८00) 


&. A“ 
S&S Se ee SS SS mS > 


SS 


2) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 


१०) ad जिल्हा हाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


